RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३२ ] 


शुक्रवार , जून ४ , २०२१ / ज्येष्ठ १४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांचे कार्यालय , उप विभाग माणगांव 


नमुना -१ 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 


क्रमांक उविअमा / भूसं / कात -२ / बार्पे / एसआर - ९३-१३ / २०२०. — ज्याअर्थी , मृद संधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , कळवा - ठाणे 
यांनी बार्पे गावाचे धरणाच्याकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र . ३४ / 
अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी 
पद्धतीने जिल्हा संधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , कळवा - ठाणे यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडे सादर 
केला आहे 


, 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , रायगड यांचे आदेश क्र . भूसंपादन / टे -६ / मौजे बार्पे / २०१ ९ , दिनांक १७ डिसेंबर २०१ ९ व आदेश क्र . भूसंपादन / 
टे -६ / मौजे बा / २०२० , दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ 
आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्रमांक एलक्युएन -०१ / २०१७ / प्र.क्र . १२ / अ -२ , 
दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ; 


त्याअर्थी , आता 


१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , मी , श्रीमती प्रशाली जाधव - दिघावकर , उपविभागीय अधिकारी , माणगांव याद्वारे , 

( एक ) अनुसूची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा संधारण अधिकारी , मृद व 
जलसंधारण विभाग , कळवा - ठाणे यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 


( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व 
शेडयूल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन , मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 


( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा संधारण अधिकारी , मृद व 
जलसंधारण विभाग , कळवा - ठाणे यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला 
संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे ( विकल्प ) मागवित आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जून ४ , २०२१ / ज्येष्ठ १४ , शके १ ९ ४३ 


२. संबंधीत भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे ( विकल्प ) उपविभागीय अधिकारी , माणगांव 
यांच्याकडे दाखल करावीत . 


३. संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी , माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या 
कार्यालयामार्फत प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी , माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 
महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली 
ठेवणेत आली आहे . 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल 


तालुका : तळा 

भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


एकूण ७/१२ प्रमाणे 


जिल्हा : रायगड 

खरेदी करावयाचे क्षेत्र 
क्षेत्र ( हे . आर . ) 

( हे . आर . ) 


१ 


१ ९ १ 


०.४८०० 


०.४८०० 


१ ९ ३ 


०.५६०० 


०.५६०० 


३ 


१ ९ ६ 


०.९ २ 


०.९ २ 


२.९ ६ 


१.९ ८ 


२.९ ८ 


०.३४ 


१ ९ २ 


०.५१४० 


८ 


१ ९ ० 


०.५०० 


०.५०० 


९ 


१८३ 


०.६ ९ ८ 


०.६ ९ ८ 


१० 


२०२ 


०.१३१ 


०.१३१ 


४.१४८० 


१३ 


१८२ 


०.३७४ 


०.३७४ 


१ ९ ५ 


०.०७ 


०.०७ 


१.४० 


१.३५६० 


१८८ 


२.५४०० 


१६ ९ 


१.०२ 


०.५३० 


बा 


१.७६०० 


१.२१० 


२० 


१.९ ८ 


०.९९ 


३.४५ 


१.८४५ 


२२ 


१७३ 


२.४८ 


१.२४५ 


२३ 


२.२७३ 


०.९ ६८ 


२४ 


०.८४०० 


१८० 


२.३३०० 


G || 


१ ९ ८ 


२.३८ 


२८ 


१६४ 


०.४०३० 


०.४०३० 


१८ ९ 


०.६७६० 


०.६७६० 


३० 


५.२६०० 


४.२०८० 


१६५ 


०.१० 


०.४३ 


०.४३ 


३३ 


०.३०६० 


०.३०६० 


०.१४ ९ ० 


०.१४ ९ ० 


एकूण 


६०.०२८ 


३ ९ - २२-५० 


माणगांव , 
दिनांक २८ मे २०२१ . 


प्रशाली जाधव - दिघावकर , 

उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग , माणगांव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


